Reg. No. NP CITY / 236/ 2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक ४७ ] गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७/ अग्रहायण २-८, शके १९३९ [ पृष्ठे १३ , किंमत : रुपये १० . ०० 

स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


नाही . 


१ - ६ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 
असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार - ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 
जिल्हा नगरपालिका, प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 
आलेले आदेश व अधिसूचना . 


१ - १३ 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७३४ . 

समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : - (१ ) उ . वि . अ ., अचलपूर यांचे पत्र क्र . अ . का ./ भूसंपादन / कावि - १८४७/ २०१६ , दिनांक २९- ०९ - २०१७. 

( २ ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार -ब , दिनांक ०१ ऑगस्ट २०१६ . 
( ३ ) नवीन भूसंपादन कायदा, २०१३ चे कलम २५ चे परंतुक . 
( ४ ) मा . विभागीय आयुक्त , अमरावती यांचे पत्र क्र . विआका/निवाडा शाखा/ ५३ / २०१७, दिनांक २८ -०९ - २०१७. 

आदेश 
क्रमांक अ. का .-प्र . अ.- भूसंपादन - कावि-९३०- २०१७. – 

ज्याअर्थी, चंद्रभागा बॅरेज ल . पा . प्रकल्पाअंतर्गत बुडीत क्षेत्राचे कामाकरीता एकूण क्षेत्र ११३. ९९ हे . आर खाजगी जमीन संपादित करणेकरीता 
मौजा असदपूर या भूसंपादन प्रकरणाअंतर्गत कार्यकारी अभियंता, अमरावती पाटबंधारे विभाग , अमरावती यांचेकडील भू.सं.प्र.क्र . ६९-४७-२०१२-१३, 
मौजा असदपूर, ता . अचलपूर ह्या प्रकरणामध्ये भूमीसंपादन पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ मधील कलम ११ ची अधिसूचना दिनांक ३० सप्टेंबर , २०१५ ला प्रसिद्ध करण्यात येऊन तद्नंतर कलम १९ ची अधिसूचना दिनांक २७ सप्टेंबर , 
अ -एक -१ (१५०७). 

( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७/ अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


२०१६ ला प्रसिद्ध करण्यात आली . कलम २१( १ ) ( २) च्या नोटीस काढून संबंधित सर्व भूधारकांना बजावण्यात आल्या त्यावर प्राप्त आक्षेपांचा 
निपटारा संबंधित यंत्रणेकडून आक्षेप पूर्तता अहवाल सादर करण्यात आले. तसेच कलम १९ ची अधिसूचना प्रसिद्धीनंतर संबंधित यंत्रणेस प्रकरणामध्ये 
लागणारा एकूण १८ , ५८ ,५४,१९९ निधी वारंवार मागणी करण्यात येऊन सुद्धा प्रकरणामधे यंत्रणेकडून १७,६१,१६,९४९ रक्कम प्राप्त होऊन उर्वरित 
९७,३७,२५० रक्कम अप्राप्त आहे . विहित मुदतीमध्ये निधी प्राप्त न झाल्यामुळे प्रकरणामध्ये पुढील कार्यवाही करता आली नाही. त्यामुळे दिनांक 
२६- ०९ - २०१७ ला प्रकरण प्रारुप निवाडा स्तरावर व्यपगत होत असल्याने तसेच मा . विभागीय आयुक्त , अमरावती यांचेमार्फत संदर्भ क्र . (४ ) चे 
पत्रानुसार काढण्यात आलेल्या त्रुटीची पूर्तता करणे व अंतिम निवाडा जाहीर करणे मुदतीच्या आत शक्य होऊ न शकल्यामुळे भूसंपादन कायदा , २०१३ 
अंतर्गत महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग-४ ब, दिनांक ०१- ०८ - २०१६ प्रमाणे नियम १४( १) मधील परंतुकानुसार भूमी संपादनाच्या खर्चासंबंधिची 
उर्वरित रक्कम ही अंतिम निवाडा कार्यवाही पूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे, त्याशिवाय अंतिम निवाडा कार्यवाही करता येत नाही अशी तरतूद आहे . ; 

___ आणि ज्याअर्थी, नवीन भूसंपादन अधिनियम, २०१३ चे कलम २५ चे तरतुदीमधील परंतुकानुसार समुचित शासन कलम १९ चे प्रसिद्धीनंतर निवाडा 
जाहीर करण्याबाबतचा १२ महिन्यांचा कालावधी योग्य कारणांसह पुढे वाढवू शकते, अशी तरतूद आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, महाराष्ट्र शासनाची दिनांक ११-०९ -२०१५ चे राजपत्रात प्रसिद्ध अधिसूचना क्र . संकिर्ण ११- २०१४-प्र.क्र . ७७ ( भाग -२)- अ-२ , 
दिनांक ११-०९- २०१५ नुसार जिल्हाधिकारी यांना १० ,००० हे. आर क्षेत्रापर्यंतचे क्षेत्रापेक्षा जास्त नसलेल्या भूसंपादनासाठी समुचित शासन म्हणून घोषित 
केलेले आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सर्व बाबीमुळे प्रकरणामध्ये मुदतवाढ मिळणे आवश्यक असल्याचे संबंधित यंत्रणा तसेच उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन 
अधिकारी, अचलपूर यांचेकडून भूसंपादन कार्यवाहीस मुदतवाढ मिळणेकरीता विनंती करण्यात आली आहे. 

त्याअर्थी, आता, उपरोक्त प्रकरणांमध्ये वरीलप्रमाणे विनंती केल्यानुसार व उक्त वस्तुस्थितीनुसार भूसंपादन अधिनियम , २०१३ मधील कलम २५ 
अंतर्गत तरतुदीनुसार भूसंपादन कार्यवाही करीता समुचित शासन म्हणून कलम १९ चे प्रसिद्धीनंतर निवाडा जाहीर करण्याची मुदत ( १२ महिने ) 
संपल्यानंतर निवाडा जाहीर करण्यास्तव पुढील १२ महिनेपर्यंत मुदतवाढ प्रदान करीत आहे . याबाबत सर्व संबंधितांनी योग्य कार्यवाही करावी . 


अमरावती : 
दिनांक ६ नोव्हेंबर २०१७ . 


अभिजीत बांगर , 
समुचित शासन तथा जिल्हाधिकारी , 

अमरावती. 


| वाज 


wण्याचा 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७३५ . 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र. अ .- भूसं - अका- कावि - २८ - २०१७. - 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) (यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . भूसं .-कली- कावी-३२८ - २०१६, दिनांक २१ जून , 
२०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनसूची- एक मध्ये अधिक 
तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनीर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची 
गरज भासण्याची शक्यता आहे . 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे . याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदी मध्ये उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त 
जमिनीची आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २३ - २९, २०१७/ अग्रहायण २-८, शके १९३९ 


३ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचेयाद्वारे घोषीत केले जात असून पुनर्वसन योजनेच्या सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये , समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, दारव्हा , जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 

__ अनुसूची -एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २३ - ४७- २०१५ - २०१६ , 


गांव रहिमतपुर , तालुका बाभुळगाव, जिल्हा यवतमाळ . 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 

गट क्रमांक 
( २) 

(३ ) 

हे . आर 
२ / ४ 

००६ 


एकूण . . 


० ०६ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - बेंबाळा प्रकल्प विभाग . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - पुनर्वसित गावठाण पिंपळखुटा करीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ : - भूगर्भातील पाण्याचा पातळीमध्ये वाढ होवून विहिरीच्या पाण्याची पातळी वाढेल . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती 

- निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्यांचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , दारव्हा , जि . यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता 
येईल . 
दिनांक ०८ सप्टेंबर २०१७. 


राश 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा., अ. क्र . १७३६ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक प्र . अ.- भूसं - अका - कावि -२५-२०१७. 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या 
कलम ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन अधिसूचना क्र . भूसं .- कली- कावी - ३०० - २०१६ , 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७/ अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


दिनांक २ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनसूची-एक र 
अधिक तपशिलवार वर्णन केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनीर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा 
तिची गरज भासण्याची शक्यता आहे. 

___ आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट- कलम (२) अन्वयेदिलेल्या अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषीत करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- तीन मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारीत केले असल्याचे याद्वारे घोषीत केले जात असून पुनर्वसन योजनेच्या सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका-यांची कार्य पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची -एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक २१ - ४७- २०१५ - २०१६ , 

गांव यवतमाळ , तालुका यवतमाळ, जिल्हा यवतमाळ. 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 

( ३ ) 


___ (२) 


हे . आर 


१ 


४४ 


४४ 


०३५ 


एकूण . . 


० ३५ 


अनुसूची - दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - डोर्ली पाझर तलाव 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - डोर्ली पाझर तलाव क्र . २ च्या कामा करीता. 

समाजाला मिळणारे लाभ : - भूगर्भातील पाण्याचा पातळीमध्ये वाढ होवून विहिरीच्या पाण्याची पातळी वाढेल व पिण्याचे पाणी सिंचनाचा तसेच 
जनावरांच्या पिण्यांच्या पाण्याचा प्रश्न सुटेल . 

अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 
विस्थापनाची आवश्यकता नाही सबब माहिती 

-निरंक 

अनुसूची- चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्यांचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , जि . यवतमाळ यांचे कार्यालयात निरीक्षण करता येईल . 


दिनांक २३ ऑक्टोबर २०१७ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७ / अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


५ 


भाग १ ( अ. वि . पु.), म . शा . रा ., अ. क्र . १७३७ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 


क्रमांक राजस्व- ३- भू . सं .- २- कावि - १०३२ - २०१७ . 


ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या , यवतमाळ जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- याने भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाईमिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे.) याच्या 
कलम ११ च्या पोट -कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . ७८४, दिनांक १९ जुलै , २०१७ अन्वये प्रारंभिक 
अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यक आहे किंवा तिची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे; 


आणि ज्याअर्थी, यवतमाळ जिल्हाधिका- याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल कोणताही असल्यास विचारात घेतल्यानंतर 
उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 


__ आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाचे कलम १९ च्या पोट- कलम ( १) च्या तरतुदीमध्ये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची आवश्यकता 
आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीनमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
पुनर्वसाहत क्षेत्र म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून पुनर्वसन योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे. 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका -यांची कार्ये पार पाडण्याची उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , पुसद, जि . यवतमाळ यांना पदनिर्देशित करीत आहे. 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 


( ३ ) 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ०३- ४७- २०१५ - २०१६ , 

गांव हरसुल , तालुका दिग्रस , जिल्हा यवतमाळ 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा अंदाजित क्षेत्र 

गट क्रमांक 
( २ ) 

हे . आर 
१५२ पै . 

१३६ 
१५२ पै. 
१५२ पै . 
१६८ / १ 
१६६ / ३ 
१६६ / ४ 
१६६ / ५ 
१६६/ २ 

० ०४ 
१७१ 
१६४/ १ 
१६४/१अ 

१९९ 
१६४/१क 
१६४/ १ब 
१५९ 

००२ 
१६० 

० १० 


० १३ 


अ- एक -२ (१५०७). 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३-२९ , २०१७/ अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


अनुसूची- एक -- चालू 
(२ ) 


हे . आर 


० 


० 


० 


० 


० 


१६२ पै . 
१६२ पै . 
१६३/ ३ 
१६३/ ४ 
१६३/ २ पै. 
१६३/ २ पै . 
२१२ / १ 
२१२/ ३ पै . 
२१२/ २ 
१९५/ १ 


० 


० 


० 


० 


१९४ 


० 


१९० / ४ 
१८९ 
१८८ पै . 
१८८ पै . 
१८८ / ३ 


० 


० 


० 


एकूण . . १७ ७१४ 


अनुसूची- दोन 

सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नांव : - वर्धा- यवतमाळ -नांदेड नवीन रेल्वे लाईन प्रकल्प . 
प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - वर्धा-यवतमाळ-नांदेड नवीन रेल्वे लाईनचे सार्वजनिक कामाचे प्रयोजनार्थ. 

समाजाला मिळणारे लाभ : - पायाभूत सोई- दळणवळण मार्गाची निर्मिती होवून वस्तू , व्यक्तींची वेगवान वाहतूक शक्य होवून आर्थिक विकासाला 
चालना मिळेल. 

अनुसूची -तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

-निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

- निरंक 


टीप : उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , पुसद ,जिल्हा यवतमाळ यांचेकार्यालयात निरीक्षण करता 


येईल . 


यवतमाळ : 
दिनांक २ नोव्हेंबर २०१७. 


डॉ . राजेश देशमुख , 
जिल्हाधिकारी , यवतमाळ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २३ - २९, २०१७/ अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . १७३८ . 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 


क्रमांक ना . त .- भूसंपादन - कावि - २५३- २०१७ . 


ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल 
व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण११- २०१४ - प्रक्र . ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात 
आला आहे) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम-३ च्या खंड ( झेड-ए ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० 
हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 


HI 


समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढेजिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरूपाचेविवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे. उक्त अधिनियमाचेकलम ११ च्या पोट- कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची गरज आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावीत भूमी संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेले आहे. ( विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमूद करावीत) ; 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची - चारमध्ये दिलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट-कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशसकाचा तपशील , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे , (नियुक्ती करणे आवश्यक असेल तर , या अनुसूचीमध्ये तपशील नमूद करावा) . 


त्याअर्थी, आता, असे घोषित करण्यात येते की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट -कलम -४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही अधिसूचना 
प्रसिध्द दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चारखालील कार्यवाही पूर्णहोईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा अथवा तिच्या भागाचा 
कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही : 


वा 


परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका-यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करून अशा 
मालकास उपरोक्त तरतुदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल : 


मालकास 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका- यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही. 


तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (५ ) अनुसार , जिल्हाधिकारी भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र) नियम , २०१४ (यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) 
यांच्या नियम १० च्या उपनियम ( ३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्यायावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार 
असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ -२९ , २०१७ / अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी , धारणी यांना पदनिर्देशित करीत आहे . 


UR 


अनुसूची - एक 
जमिनीचे वर्णन 


भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३-४७- २०१३ - २०१४ , 

गांव दहेंद्री , तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती 
अनुक्रमांक भूमापन किंवा एकूण क्षेत्र 

गट क्रमांक 
( सं . मो . प्रमाणे चालता क्र .) 

( ३ ) 
हे . आर 
०७० 


( १) 


( २ ) 


१३२ 


एकूण . . 


० ७० 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : - छोटा साठवण तलाव प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - दहेंद्री येथे छोटा साठवण तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्र व सांडव्याकरीता . 

समाजाला मिळणारे लाभ : - प्रकल्पामुळे आदिवासी व डोंगराळ भागातील जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे . त्यामुळे शेतक -यांचे उत्पन्न 
वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे. 


अनुसूची -तीन 


बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे 


सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही , सबब माहिती : - – निरंक 


अनुसूची- चार 

पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
सामाजिक प्रभाव निर्धारण सारांश ( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने दिलेला) : महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण 
भाग-४ अ, महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधिल अधिसूचने अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 

अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिका-याचेपदनाम : - प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब) प्रशासकाच्या कार्यालयाचा पत्ता : - - निरंक 

( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे त्या अधिसूचनेचा तपशील : - – निरंक 
टीप : उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, धारणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


या प्रशास 


दिनांक २८ सप्टेंबर २०१७. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७/ अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ. वि . पु), म. शा . रा., अ , क्र . १७३९ . 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ . 

क्रमांक - ना .त .- भूसंपादन - कावि- २४० -२०१७. - 

ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा 
३० ) च्या कलम ३ च्या खंड ( इ) च्या परंतुकाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली अधिसूचना, महसूल व 
वनविभाग क्र . संकीर्ण-११- २०१४-प्र.क्र . ७७-अ-२, दिनांक १९ जानेवारी, २०१५ ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला 
आहे.) याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( झेड ओ) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टर 
पेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरीता जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी 
समुचित शासन असल्याचे मानण्यात येईल ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -यास यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश “ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे ) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजन ” असा करण्यात आला आहे) आवश्यक आहे अथवा तिची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे , असे वाटते , 
ज्याच्या स्वरुपाचे विवरण यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-दोन मध्ये दिलेले आहे ; उक्त अधिनियमाच्या कलम ११, पोट - कलम (१) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित व्यक्तींचेविस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे, यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
तीन मध्ये दिलेली आहेत . (विस्थापन होणार असेल तर या अनुसूचीमध्ये कारणे नमुद करावीत .) ; 

आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -चार मध्ये दिलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट- कलम (१) अन्वये पुनर्वसन व पुनर्स्थापना या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-पाच मध्ये दिलेला आहे. (नियुक्त करणे आवश्यक असेल तर या अनुसूचीमध्ये तपशिल नमुद करावा .) ; 

त्याअर्थी, आता , असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम ४ अनुसार कोणतीही व्यक्ती, ही 
अधिसूचना प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण चार खालील कार्यवाही पूर्ण होईल त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनीचा 
अथवा तिच्या भागाचा कोणताही व्यवहार करणार नाही किंवा उक्त जमिनीवर कोणताही भार निर्माण करणार नाही ; 

परंतु , उक्त जमिनीच्या अथवा तिच्या भागाच्या मालकाने अर्ज केल्यावर , जिल्हाधिका- यास विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद करुन अशा 
मालकास उपरोक्त तरतूदीच्या प्रवर्तनातून सूट देता येईल ; 

परंतु, आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतूदीचे बुध्दीपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची किंवा क्षतीची 
जिल्हाधिका -यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही . 

तसेच, उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५) अनुसार, जिल्हाधिकारी भूमिसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे ) यांच्या नियम १० 
च्या उपनियम (३) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि अभिलेखाच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण करणार असल्याचे देखील घोषित 
करण्यात येत आहे . 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमाखालील 
अधिका - यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी भू - संपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, धारणी यास पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
भू - संपादन प्रकरण क्रमांक २-४७- २००९- २०१० , मौजा बेला , तालुका चिखलदरा , जिल्हा अमरावती 
अ . क्र . भूमापन किंवा गट क्रमांक 

संपादित क्षेत्र 
( सं . मो . प्रमाणे चालता क्र .) 


( ३ ) 


( २ ) 


हे . आर 


० ०४ 


०७२ 


अ - एक - ३ ( १५०७ . 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३ -२९ , २०१७/ अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


अनुसूची - एक - चालू 


हे . आर 


60cm 


0 ०७ 


एकूण 


. . 


१८६ 


प्रकल्पाचे नाव 
प्रकल्पकार्याचे वर्णन 
समाजाला मिळणारे लाभ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
: साठवण तलाव प्रकल्प 

बेला येथे साठवण तलाव प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्रासाठी . 
: या प्रकल्पामुळे आदीवासी व डोंगराळ भागातील जमिनीस सिंचनाचा लाभ होणार आहे . त्यामुळे 

शेतक -यांचे उत्पन्न वाढणार आहे. तसेच पिण्याच्या पाण्याची समस्या सुटणार आहे 


अनुसूची - तीन 
बाधित व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे :- सदर प्रकरणी विस्थापन होत नाही . 


सबब माहिती निरंक 


अनुसूची - चार 

__ पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 
( सामाजिक प्रभाव निर्धारण अभ्यास करणा- या अभिकरणाने ) सामाजिक प्रभावनिर्धारण सांराश :- महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग ४- अ 
महसूल व वन विभाग , मुंबई दिनांक १३ मार्च, २०१५ मधिल अधिसूचना अन्वये सूट देण्यात आली आहे . 


अनुसूची -पाच 

नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणुन नियुक्त करण्यात आलेला अधिका -याचे पदनाम :- प्रशासक नियुक्तीची आवश्यकता नाही. 
( ब ) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता 

निरंक 
( क) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे :- निरंक 

त्या अधिसूचनेचा तपशील 


टिप :- उक्त जमिनीच्या आराखड्याचे भूसंपादन अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी धारणी यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


अमरावती : 
दिनांक २० सप्टेंबर २०१७ . 


अभिजीत बांगर , 
जिल्हाधिकारी , 
अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७/ अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


११ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १७४० . 
संदर्भ : - महाराष्ट्र शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , मुंबई यांचा शासन निर्णय , सा . प्र-विप्र -विकाअ 

१११५ / प्र.क्र . ८८ / ५ , परिशिष्ट ६ , दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ . 


आदेश 


क्र . गृह -विभाग- कक्ष- ४-( १)- कावि- ३९६- २०१७. 

संदर्भाकित शासन निर्णयाद्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन मी डॉ . चंद्रकांत पुलकुंडवार, जिल्हाधिकारी , बुलडाणा, जिल्हा 
बुलडाणा यासोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या ०५ गुणवंत पुरस्कार प्राप्त व्यक्तिंना विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे. 

सदर पदसिद्ध नियुक्ती ही अर्जदाराच्या वयाच्या ७० वर्षापर्यंत चालू राहील व वयाच्या ७० वर्षानंतर आपोआप संपुष्टात येईल . तसेच राज्य 
शासन/जिल्हाधिकारी यांना विशेष कार्यकारी अधिकारी यांची नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यासपुर्वी केव्हाही , कोणतीही कारणे न देता संपुष्टात 
आणण्याचा अधिकार राहील . 

शासन निर्णय , सा.प्र.वि .क्र . विकाअ १११५/प्र.क्र . ८८ /५, दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ सोबतची सहपत्रे, परिशिष्ट १ नुसार विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांना खाली मार्गदर्शक सूचना दिलेल्या आहेत . विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी सदर मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करुन कर्तव्ये पार 
पाडावीत . 

( १) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी केवळ कागदपत्राच्या साक्षांकनाचे अधिकार राहतील व त्यांनी मूळ कागदपत्रे प्रत्यक्ष पाहिल्या शिवाय 
साक्षांकन करु नये. त्यांनी सांक्षांकन करतांना विहित रबरी शिक्क्यासह सही करुन सहीखाली दिनांक नमूद करावा . मूळ कागदपत्रांपेक्षा वेगळी 
माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रांवर जर सत्य प्रत म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा- या सर्व प्रकारच्या परिणामांकरीता विशेष कार्यकारी 
अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती जबाबदार राहील अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तीची विशेष कार्यकारी आधिकारी म्हणून 
केलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल व तो / ती विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

(२) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून केलेली नियुक्ती मानसेवी असल्यामुळे विशेष कार्यकारी अधिकारी यांना कोणतेही मानधन/ वेतन/ भत्ते 
अनुज्ञेय असणार नाही. 

(३ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी त्यांच्या घरावर / दुकानावर/कार्यालयावर स्वतःच्या नावासह “विशेष 
कार्यकारी अधिकारी " असा फलक लावावा . तथापि , त्यांनी त्यांच्या कुठल्याही वाहनावर विशेष कार्यकारी अधिकारी असा उल्लेख करु नये . 
तसेच त्यांच्या नियुक्तीचा कालावधी संपुष्टात आल्यावर लागलीच त्यांनी सदर फलक काढावेत . 

( ४) विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तींनी “ ओळख परेड ” तसेच “ मृत्यूपूर्व जबानी ” यासाठी उपस्थित राहू नये. 
( ५) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी “उत्पन्न प्रमाणपत्र” देवू नये . 

( ६) विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी शासन निर्णय दिनांक ३१ डिसेंबर २०१५ मध्ये दिलेल्या अटी, शर्ती व मार्गदर्शक सूचना यांचे 
काटकोरपणे पालन करावे तसेच सदर अटी शर्तीचा भंग केल्यास कोणतीही पूर्वसूचना न देता आपली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


नाव 


पत्ता 


( २) 


( ३ ) 


- 


शशांक अनंतराव कस्तुरे 
श्री . दगडू गोविंदराव पंजाबी 
श्री . भरत विश्वनाथ मुंधारे 


रा . खामगाव , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा . 
रा . खामगाव , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा . 


रा . सुटाळा खु ., ता . खामगाव , जि . बुलडाणा 


श्री . अण्णा कचरु श्रीराम 


02 


रा . खामगाव , ता . खामगाव , जि . बुलडाणा 
रा . खामगाव , ता . खामगाव, जि . बुलडाणा 


श्री . प्रमोद जगदिश जोशी 


बुलडाणा : 
दिनांक २७ ऑक्टोबर , २०१७ . 


डॉ . चंद्रकांत पुलकुंडवार 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, नोव्हेंबर २३- २९ , २०१७/ अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १७४१ . 

उपविभागीय अधिकारी तथा भूसंपादन अधिकारी, यांजकडून 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक उविअ - भुसं- रेल्वे- कावि- १२३५ - २०१७. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी, पुसद यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ४१- ४७- २०१५-२०१६ मौजे- ज्योतीनगर , 
ता . पुसद , जि . यवतमाळ मधील कलम -१९ ची अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी मध्ये दिनांक जुलै २० -२६ , 
२०१७ रोजी पृष्ठ ३४ व ३५ अनुक्रमांक १२२२ वर प्रकाशित करण्यात आली आहे . त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


या करीता 


असे वाचावे 


अंदाजित 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


वगळावयाचे 

क्षेत्र 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


वगळावयाचे 

क्षेत्र 


क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


२९ / पै 


०३९ 


__ - - 


२९ / पै 


०२९ 


० १० 


० १० 


दिनांक ३० ऑक्टोबर २०१७ . 


भाग १ ( अ . वि . पु ), म . शा . रा ., अ , क्र . १७४२ . 

शुध्दीपत्र 
क्रमांक उविअ- भुसं - रेल्वे- कावि -१२५३- २०१७. 

उपविभागीय अधिकारी तथा भुसंपादन अधिकारी पुसद यांचे कार्यालयातील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ३५- ४७- २०१५ - २०१६ मौजे - हर्षा 
ता . पसद , जि . यवतमाळ मधील कलम - १९ ची अधिसचना महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभा 
२०१७ रोजी पृष्ठ ८ ते १० अनुक्रमांक ११७२ वर प्रकाशित करण्यात आली आहे. त्यात खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 


या करीता 


असे वाचावे 


अंदाजित 


वगळावयाचे 


वगळावयाचे 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


भूमापन किंवा 
गट क्रमांक 


अंदाजित 
क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


क्षेत्र 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 


हे . आर 
१ १९ 
०३६ 


६० / पै 


० ३९ 


६०/ पै 

६० / पै 
६३, ६४ पै . 
६३, ६४ पै . 


६० पै 
६३ , ६४ पै . 
६३, ६४ पै. 


०३३ 


० ०३ 


___ एकूण 


२०४ 


एकूण 


१५३ 


० ५१ 


पुसद : 
दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१७. 


नितीनकुमार हिंगोले , 
उपविभागीय अधिकारी तथा 
भूसंपादन अधिकारी , पुसद . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , नोव्हेंबर २३-२९ , २०१७/ अग्रहायण २-८ , शके १९३९ 


१३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकाना प्रसिध्द झालेल्या आहेत 


शुक्रवार , नोव्हेंबर १७, २०१७/ कार्तिक २६ , शके १९३९ 


भाग १ ( असा .) ( अ. वि . पु .). म. शा . रा ., अ . क्र . १ . 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) , यांजकडून 


शुद्धीपत्र 


क्रमांक उपजि -र.प्र .-क्र .लि .- कावि-९५४- २०१७. 

उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ यांचे कार्यालयाचे फाईलवरील भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११/ ४७/ २०१५ -१६ , 
मौजा भोयर , ता . जिल्हा यवतमाळ या प्रकरणातील कलम १९ ची अधिसूच | महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , 
एप्रिल १३- १९ , २०१७ रोजी पृष्ठ क्रमांक ३ ते ८ , अनुक्रमांक ५०९ वर प्रसिद्ध झाली . त्यात पुढीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी . 


च्या ऐवजी 


असे वाचावे 


क्षेत्र ( चौ . मी .) 


अ.क्र . 
१ 


स.नं ./ गट नं . 
२२/ १ड व 


प्लॉट नंबर 

. . 


क्षेत्र ( चौ . मी .) 
२०२६४.०० 


अ .क्र . 

१ 


स .नं ./ गट नं . प्लॉट नंबर 
२२/ १ड व . . 


२२६४.०० 


१ई 


१ई 


एकूण क्षेत्र . . 


९८०८३. २८ 


एकूण क्षेत्र . . 


८००८३.२८ 


यवतमाळ : 
दिनांक १७ नोव्हेंबर २०१७ . 
अ- एक - ४ ( १५०७) . 


जयंत देशपांडे, 
उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), 
रस्ते प्रकल्प , यवतमाळ. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


